कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुकयातील 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. मु(पुणे/का-२/रेशा/ २७७/ 
२०१९. दि. १६/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्‍यातील ३ ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची लांबी प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत 
प्रस्ताव सादर केलेला आहे. जिल्हा परिषद, कोल्हापूर च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सदर रस्ते दर्जोन्नत करण्याची 
मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्ते दळणवळणाच्या तसेच वाहतूक सुरक्षित व जलद होण्याकरीता अत्यंत आवश्‍यक आहेत. सदर 
रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ, गावांची संख्या, लोकसंख्या व रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
यांची मागणी विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणुन दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव तसेच जिल्हा परिषद कोल्हापूर 
यांची मागणी विचारात घेता कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्‍यातील खालील ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग रस्ता म्हणून SoA करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नाव समाविष्ट साखळी क्रमांक | asad | दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/८६२) 

। घोसरवाड प्रमुख जिल्हा मार्ग-९२ पासून मार्ग ४.८६२ कि.मी. | १३.१६२ । प्रमुख जिल 
हेरवाड - मजरेवाडी ते दत्त कॉलेज कुरं ३७ कि.मी. मार्ग 
राज्यमार्ग-१५३ पर्यंत रस्ता. ग्रामीण | (०/०० ते 3/200) १०४ 

मार्ग ३.२०० कि.मी. 
४१ 

ग्रामीण | (०/०० ते ५/१००) 
मार्ग ५.१०० कि.मी. 
४२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत १३.१६२ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१८१७.८८४ -- १३.१६२) म्हणजे १८३१.०४६ कि. मी. इतकी 
व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.१६२ कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (४३६४.५९८ - १३.१६२) म्हणजे 
४३५१.४३६ कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०७/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२०४१४५८१५१७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


Digit: 


Sw aroo Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a 

sa: 496a3a97 175, 

रश 


'=427875b948dcfc3f94a33993f91923cb42/66F 
kar 


8 ec 

Tukaram Rai DUPE saseccniasesrcts Svan Tarn 
Re 

Bate 2019.00.08 15:02:31 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


ally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
-=IN, 0=Government Of Maharashtra, ou=Public 


N 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास 


सादर करावा) 
३) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


